पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील 
निर्लेखित वाहने विक्रिसाठी निविदा 
मागविण्यासाठी वृत्तपत्रात दिलेल्या 
जाहिरातींचे देयक मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र. देयक-२०२२/प्र.क्र.७०/आस्थापना, 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक -देयक-२०२२/प्र.क्र.9०/आस्थापना, दिनांक २३ मार्च, २०२२. 


शुध्दीपत्रक- 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील निर्लेखित वाहने विक्रिसाठी निविदा मागविण्यासाठी 
वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीचे देयक मंजूर करण्याबाबत दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजी शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आले आहे. 
२. आताउक्तझासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ मधील "कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली 
"सन २०२१-२२” च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा याऐवजी "सन २०२२-२३” च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा" असे वाचावे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८२३१७०१४३५७०४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANOHAR 
RAMCHANDRA 
BANDPATTE 


(मनोहर बंदपट्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२) महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/ मुंबई. 

3) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-३२. 

४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) रोख शाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (३ प्रती). 

७) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


